महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-पोप्रमा-१२१६/प्र.क्र.८३७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१७. 


विषय :- सहायक पोलीस आयुक्त, गाडगेनगर विभाग, अमरावती, यांच्या 
कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७- 
बी/२८-बी-२/सपोआ-गाडगेनगर-पोआ-अमरावती-शहर/३१५/२०१६, 
दिनांक ०८.१२.२०१६. 


ज्ञापन :- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी सहायक पोलीस आयुक्त, 
गाडगेनगर विभाग, अमरावती, यांच्या कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी, सहायक अभियंता, श्रेणी-१, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१, 
अमरावती, यांनी सन २०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.८४,३९,०१४/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे अंदाज, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, अमरावती, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.८६.५१ लक्ष असे सुधारित केले आहेत व त्याप्रमाणे, पुढील अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दिली आहे:- 


बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा आणि विस्तृत नकाझा यांना 
वास्तुविशारदाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

बांधकाम करताना झासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र. इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ या अनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

५) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करु नये. 


क 
~~ 


x 


AN 
— 


es 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१२१६/प्र.क्र.८३७/पोल-७. 


६) प्रस्तावित इमारतीचे AH! हे शासनमान्य नकाठोप्रमाणे आहेत किंवा कसे याबाबत 
खातरजमा करावी. 


४. त्या अनुसार, सहायक पोळीस आयुक्त, गाडगेनगर विभाग, अमरावती, यांच्या 
कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्याकरिता रु.८६.५१ लक्ष इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेल्या अटींवर, याद्वारे, मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
प्रशासनिक सेवांवरील भांडवली खर्च, (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण पोलीस 
विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७० ०२११), ५३, मोठी बांधकामे, 
याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३२/इमा-२, दिनांक 
०३.०२.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८०२१५२४४७१८२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Swapnil 1 त 
Gopal Bors wee 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) पोलीस आयुक्त, अमरावती शहर. 

) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती. 

) 

) 

) 

) 


AN A) 


oc 


o~ 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर. 

८) निवड फाईल (पोल-७. 


4 


£58) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


